RNI No.MAHBIL / 2009/ 37831 


Reg.No. MH/ MR/ South- 339 /2014-16 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष ६ , अंक ३६ ] 


मंगळवार , जुलै १, २०१४ / आषाढ १० , शके १९ ३६ 


[ पृष्ठे २, किंमत : रुपये ९.०० 


. 


असाधारण क्रमांक १२७ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र शासनाने 

महाराष्ट्र 

अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


~ 


वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय परिसर, ९ वा मजला, मंत्रालय , 
लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१, दिनांक २१ जून २०१४ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र परिचर्या परिषद नियम , १ ९ ७१. 

क्रमांक मपप. १११३ / प्र.क्र . १४६ /१३ / अधिनियम.- महाराष्ट्र परिचर्या परिषद नियम, १९ ७१ मधील नियम ६ च्या उप-नियम (१ ) यातील 
तरतुदीनुसार व यासंदर्भात शासनाला प्रदान करण्यात आलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून शासन श्री . शंकर द. ढगे, शासनाचे अवर सचिव 
यांना महाराष्ट्र परिचर्या परिषदेची निवडणूक उक्त नियमात विहित केलेल्या पद्धतीनुसार घेण्यासाठीनिर्वाचन अधिकारी म्हणून नियुक्त करीत आहे . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


य . रा . गायकवाड , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग चार - ब - १२७-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, जुलै १, २०१४ / आषाढ १०, शके १९ ३६ 


MEDICAL EDUCATION AND DRUGES DEPARTMENT 
New Mantralaya , Mumbai 400 001, dated 21st June 2014 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA NURSING COUNCIL RULES, 1971. 

No.MNP. 1113/ C.R.- 146 /13/Act.— In exercise of the power under sub -rule ( 1) of Rule 6 of theMaharashtra 
Nursing Council Rules , 1971 and all the other power enabling it in this behalf, the Government of 
Maharashtra hereby appoints Shri Shankar D. Dhage , Under Secretary to the Government, as 
Returning Officer to hold the election of Maharashtra Nursing Council in the manner stated in 
the said rules . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


Y. R. GAIKWAD , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


